अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ- २०२४/(प्र.क्र.१३३/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक :- २७/०९/२०२४ 
वाचा -: 

१. जलसंपदा विभाग, शासन निर्ण क्र. आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), 
दि.०६/०२/२००३. 

२. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १००६/(३२५/०६)/लाक्षेवि(आ), दि.०८/०१/२००७. 

३. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णण क्र. आढावा-२०२५१/प्र.क्र.६१/आ(पुनर्रचना), 
दि.२३/११/२०२१. 

४. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णण क्र.मुवाढ-२०२४/प्र.क्र.२७/२४/लाक्षेवि(आस्था), 
दि.१५/०३/२०२४. 

५. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.०६/०९/२०२४. 
अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक, यांचे पत्र 
क्र.मअप्रप्रना/प्रशा/लेखा-२ /(नस्ती क्र.१३-२०२३)/७५०/२०२४, दि.१४/०८/२०२४ तसेच पत्र 
क्र.मअप्रप्रना/प्रशा/लेखा-२ /(नस्ती क्र.१३-२०२३)/७६२/२०२४, दि.२०/०८/२०२४. 


प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता व 

सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक या कार्यालयातील व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. 

सदर पदांना संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आळी होती. अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
नाशिक यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.६ येथील दि.१४/०८/२०२४ व दि.२०/०८/२०२४ च्या पत्रान्वये त्यांचे 
कार्यालयांतर्गत असलेल्या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ९९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ०१ पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती 
केलेली आहे. 

वित्त विभागाने संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 

संदर्भ क्र.६ येथील दि.१४/०८/२०२४ व दि.२०/०८/२०२४ रोजीच्या प्रस्तावास अनुसरून, अधीक्षक 
अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत 


कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ९९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ पदांना 
दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्र.६ येथील दि.१४/०८/२०२४ व दि.२०/०८/२०२४ रोजीच्या प्रस्तावातील उपलब्ध माहिती 
विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत कार्यालयातील, कार्यालयनिहाय 
आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ९९ पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
०१ पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


अ. कार्यालयाचे नाव नियत रुपांतरित लेखाशिर्ष 
क्र अस्थायी अस्थायी 
आस्थापने । आस्थापने 
वरील वरील 
पदे पदे 
मागणी क्र. आय-३ 
| . | अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, २७०१ - मध्यम पाटबंधारे, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी ९९ १ ८०- सर्वसाधारण, 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी (००३) प्रशिक्षण, 
(मेटा), नाशिक. (09) आस्थापना, 


(0909) मुख्य अभियंता व 
संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
प्रशिक्षण अकादमी, नाशिक 
(अनिवार्य) 

(२७०१ २४८१) 


अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक, 
कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ९९ पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ९९ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, 
तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि.२८/०२/२०२५ यापैकी जे 
अगोदर घडेल तो पर्यंत या अटीच्या अधीन राहून दि. ०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत, मुदतवाढ 
देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 
२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 
तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 
३. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 


४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार तसेच प्रस्तावासोबत सादर केलेल्या 
माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / 
अचूक आहे असे गृहित धरून व याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याचे 
गृहीत धरुन पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर 

करण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.०६/०९/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४०९२७१६१७४०४२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM. 


-=IN, ०-6 IMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER. 
RESOURCES DEPARTMENT, 
bc8926964b30682a8! 2495624 
cal , st ra, 
॥ (01D31C947F7247A2CB501 
F&CAFE8198EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 
ate: 20: 


)24.09.27 16:19:58 +05! 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
सहपत्र : वरीलप्रमाणे कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
(परिशिष्टे “अ” व विवरणपत्रक्र.१ते ५) 
प्रत :- 
१. महालेखापाल-१, लेखा परीक्षा( लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महालेखापाल-२, लेखा परीक्षा( लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 


त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 

यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची 
वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन 
निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व 
संवितरण अधिका-यांवर राहील. 

४. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, मेरी , नाशिक. 

५. उपसंचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, मेटा, नाशिक. 

६. कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, दापोडी (यां), पुणे/ नागपूर/छत्रपती संभाजीनगर. 

७. जिल्हा कोषागार कार्यालय, नाशिक /पुणे /नागपूर / छत्रपती संभाजीनगर. 

८. कक्ष अधिकारी, आ( प्रशि/अर्थ-१/२) , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (व्यय - १२) /वित्तिय सुधारणा/विनिमय/ (अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. लाक्षेवि(आस्था) कार्यासन, निवडनस्ती. 


परिशिष्ट- "अ' 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२४/प्र.क्र.१३३/२४/लाक्षेवि (आस्था), दि.२७/०९/२०२४ चे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी नाशिक, (मेटा) यांच्या 
अधिपत्याखालील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 


नियत अस्थायी | रुपांतरीत अस्थायी | मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखा 
कार्यालयाचे नावा । आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील शीर्ष 
मुदतवाढ मंजूर मुदतवाढ मंजूर 
पदांची संख्या पदांची संख्या 
? 3 8 | 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 4g po q 
नाशिक. मागणी क्र.आय- 3 
कार्यकारी अभियंता व २७०१- मध्यम पाटबंधारे, 
प्राचार्य, प्रादेशिक १३ पया ८० - सर्वसाधारण, 
प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर (००३) प्रशिक्षण, 
कार्यकारी अभियंता व (०१) आस्थापना, 
प्राचार्य, प्रादेशिक १४ a (०१)(०१) मुख्य अभियंता व 
प्रशिक्षण केंद्र (यांत्रिकी), संचालक, महाराष्ट्र 
दापोडी, पुणे-१२ अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 
कार्यकारी अभियंता व अकादमी, नाशिक 
प्राचार्य, प्रादेशिक (अनिवार्य) (२७०१ २४८१) 
प्रशिक्षण केंद्र, छत्रपती a = 
संभाजीनगर. 

एकूण ९९ | od 

PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र- १ 


शासन निर्णय, क्रमांक-मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र. १३३/२४) /लाक्षेवि(आस्था), दि. २७/०९/२०२४ चे सहपत्र 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 
दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत पदांना मुदतवाढ 


पदनाम नियत अस्थायी 
es अस्थापनेवरील मुदतवाढ 
देण्यात आलेली पदे 

re | . | अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक =] 
२. | उप संचालक (प्रशासन)(कार्यकारी अभियंता दर्जा) 1. “| 
३. | उप संचालक (व्यावसायिक परीक्षा)(कार्यकारी अभियंता कशा 

दर्जी) 
४. | प्रपाठक (कार्यकारी अभियंता दर्जा) i =] 
५. | सहाय्यक प्राध्यापक(कार्यकारी अभियंता दर्जा) “| 
६. | a) उप अभियंता विकि 

ब) सहाय्यक संचालक (प्रशासन) १ 

क) सहाय्यक संचालक (व्यावसायिक परीक्षा) १ 
७. | पाठयनिर्देशक (उप विभागीय अभियंता दर्जी) ३ 
८. । विभागीय लेखापाल = | 
९. | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 11 | 
ical प्रथम लिपिक a 
Pee १. | कनिष्ठ अभियंता ३ 
१२. । भांडारपाल = 
१३. | आरेखक Ss 
१४. | वरिष्ठ लिपिक ३ 
१५. | लघुटंकलेखक ३ 
१६. | सहाय्यक आरेखक Lo 


पदनाम नियत अस्थायी 
7 अस्थापनेवरील मुदतवाढ 
देण्यात आलेली पदे 
१७. | संगणक (कनिष्ठ लिपिक दर्जा) ४ 
१८. | अनुरेखक Ls 
१९. | कनिष्ठ लिपिक ४ 
२०. । सहाय्यक ग्रंथपाल शिकतो 
२१. | टंकलेखक ३ 
२२. | वाहनचालक २ 
२३. | नाईक Ls 
२४. | चक्रमुद्रक ae 
२५. | शिपाई १३ 
२६. | चौकीदार ३ 
एकूण 48 
PRADNYA SHYAM : 
MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र -२ 


शासन निर्णय, क्रमांक-मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.१३३/२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि. २७/०९/२०२४ चे सहपत्र 


कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 


दि. ०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत पदांना मुदतवाढ 


अ.क्र. पदनाम नियत अस्थायी अस्थापनेवरील 
मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे 
| कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य LS 
२ उप विभागीय अभियंता Le 
3 पाठयनिर्देशाक (उप अभियंता दर्जा) Se 
४ कनिष्ठ अभियंता a कढ | 
4 वरिष्ठ लिपिक a ee 
& कनिष्ठ लिपिक वाशी 
७ टंकलेखक iF 
é अनुरेखक Le 
९ वाहनचालक a ae 
विली ० शिपाई ३ 
भी | चौकीदार it 
एकूण १३ 
PRADNYA SHYAM 


MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र -३ 


शासन निर्णय, क्रमांक-मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.१३३/२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि. २७/०९/२०२४ चे सहपत्र 


कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र (यांत्रिकी), दापोडी, पुणे-१२ 
दि. ०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत पदांना मुदतवाढ 


अ.क्र पदनाम नियत अस्थायी अस्थापनेवरील 
मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे 
षत कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य Ce 
२ | उप अभियंता (यांत्रिकी) २ 
३ | कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) 11 १ 
४ | कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) a ae 
५ | वरिष्ठ लिपिक BS 
६ | कनिष्ठ लिपिक se 
७ | टंकलेखक a 
८ | अनुरेखक on 
९ | वाहनचालक a ae 
ae o | शिपाई 3 
ae चौकीदार शिश 
एकूण- = का 
PRADNYA SHYAM > 


95624 


MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र -४ 


शासन निर्णय, क्रमांक-मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.१३३/२४)/लाक्षेवि(आस्था ), दि. २७/०९/२०२४ चे सहपत्र 


कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, छत्रपती संभाजीनगर. 
दि. ०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत पदांना मुदतवाढ 


अ.क्र पदनाम नियत अस्थायी अस्थापनेवरील 
मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे 
aa कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य LS 
2. | उप विभागीय अभियंता a 
३ | पाठयनिर्देठाक (उप अभियंता दर्जा) a 
४ | कनिष्ठ अभियंता विका 
५ | वरिष्ठलिपिक ee 
६ | कनिष्ठ लिपिक FS 
७ | टंकलेखक 1 १ | 
८ | अनुरेखक es 
९ | वाहनचालक 11 a 
विनी ० | शिपाई ३ 
| चौकीदार a 
एकूण १३ 
PRADNYA SHYAM फम 7 
MESHRAM व 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र- ५ 


शासन निर्णय,क्रमांक-मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.१३३/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि. २७/०९/२०२४ चे सहपत्र 
महाराष्ट्र अभियात्रिकी प्रादेशिक प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम पदसंख्या । सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
शिवी श्री.रामनाथ गोकुळनाथ वानखेडे मजूर 1१ | ३०/११/२०२५ 
एकुण रुपांतरीत अस्थायी a 
आस्थापनेवरील पदे 


PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


